पालक मंत्री / सहपालकमंत्री म्हणून 
नियुक्ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुले, २०१९ 
वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र : संकीर्ण २०१४/ प्र.क्र.१३/शिकाना/ 
१८-अ, दिनांक:२६ डिसेंबर, २०१४ 

२) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि १०१४/ प्र.क्र. ७३(१) / 
१८ (र.व का., दिनांक: ९ जुले, २०१६, व शाकानि २०१४/प्र.क्र.७३ (२/ 
१८ (र.व HT), दिनांक: ९ जुले, २०१६ 


३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/शिकाना / 
१८-अ, दिनांक: ९ नोव्हेंबर,२०१६ 
8) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०१६ 
५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०१८ 
६) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०१८ 
७ शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग:संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ५ फेब्रुवारी, २०१८ 
८) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग:संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ७ फेब्रुवारी, २०१८ 
९) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ६ जुले, २०१८ 
१०) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १८ जानेवारी,२०१९. 
११) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ७ जून,२०१९. 
१२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ५ जुले,२०१९ 


शासन परिपत्रक : 
संदर्भ क्र. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ व १२ येथील शासन परिपत्रकान्वये मा.मंत्री 
व मा.राज्यमंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री व सहपालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या 


आहेत. त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्हयाच्या पालकमंत्रीपदी पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे व 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ 


सोलापूर जिल्हयाचे सहपालकमंत्री म्हणून मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांची पुढीलप्रमाणे नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र जिल्हा मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे नाव 
po ; उस्मानाबाद डा.तानाजी सावंत, पालकमंत्री 
२. ।सोलापूर डॉ.तानाजी सावंत, सहपालकमंत्री 


२. उर्वरित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या नेमणुका उक्त संदर्भ क्र. १, ३, ४, ५, ६, ८, ९, 


१०,११ व १२ येथे नमूद संदर्भाधीन शासन परिपत्रकाप्रमाणे कायम राहतील. 


3: सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०७३०१५५६२११५०७ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Madhav Vaman 
Godbole 


(मा. वा. गोडबोले) 


सह सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 
प्रत: 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 


६) सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद 

७ मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

८) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
९) सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 


) सर्व विभागीय आयुक्त 

) सर्व जिल्हाधिकारी 

१२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) 
) 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या 

प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे) 

१५) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१६) निवड नस्ती (का.१८३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


